किशनलाल जालान धर्मार्थ आयुर्वेदीक 
औषधालय, मालाड, मुंबई या संस्थेस सन 
२०१४-१५ या आर्थिक वर्षाच्या लेखा परिक्षित 
अहवालावर आधारित आवर्ती अनुदानाचा 
अंतिम हप्ता मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०२१/प्र.क्र.६२/२१/आयु-२ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, ९ वा मजला,नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०२१ 
वाचा- १) संचालक,आयुष यांचे पत्र क्र.आसंमुं/ स.अनु/ किजाधआओऔमामुं/ अंनिअ/ २०१४-१५/ 
आयु ७ (३॥/२०२१/९६७९, दि.२९.०७.२०२१. 

प्रस्तावना- 

खाजगी धर्मार्थ संस्थामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या आयुर्वेद दवाखान्यांना वेतन, औषध खरेदी व 
अन्य खर्च भागविण्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 24% अनुदान देण्याच्या शासन योजनेनुसार राज्यातील 
किडशनलाल जालान धर्मार्थ आयुर्वेदीक औषधालय, मालाड, मुंबई या संस्थेस सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. २८०४/३३, दिनांक २१.०८.१९३९ अन्वये मान्य खर्चाच्या २५% किंवा तूट यापैकी कमी 
असेल त्या रकक्‍्कमेइतके अनुदान अनुज्ञेय आहे. त्यानुसार किडनलाळ जालान धर्मार्थ आयुर्वेदीक 
HITS, मालाड, मुंबई या संस्थेस सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाच्या लेखापरिक्षित अहवालावर 
रु.२,०५,०९४/-(अक्षरी रुपये दोन लाख पाच हजार Aad फक्त) इतके अनुदान देय होत आहे. 
त्यानुसार सदर संस्थेस अनुदान मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
किडशनलाल जालान धर्मार्थ आयुर्वेदीक औषधालय, मालाड, मुंबई या संस्थेच्या सन २०१४-१५ 
या आर्थिक लेखापरिक्षित अहवालावर रु.२,०५,०९४/-(रुपये दोन लाख पाच हजार Wed फक्त) 
इतके अनुदान मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर प्रस्तावावर होणारा रु.२,०५,०९४/-इतका खर्च सन २०२१-२२ या वित्तिय वर्षाकरिता मंजूर 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा व सदर खर्च खालील लेखाशीर्षाखाली टाकण्यात यावा:- 
मागणी क्रमांक-एस-१-(कार्यक्रम/5०18118) 


२२१० _- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०२ - नागरी आरोग्य सेवा, इतर वैद्यकीय पध्दती 

१०१ - आयुर्वेद 

(०३) - आयुर्वेदिक रुग्णालये व दवाखाने यांना सहाय्यक अनुदाने 


(०३) (०१) - मालाड, मुंबई येथीळ किशनलाल जालान धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधाळयास 
सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२२१० १९१२) 
३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


शासन निर्णय HATH: आयुष-२०२१/प्र.क्र.६२/२१/आयु-२ 


३. सदर रकमेच्या आहरण व संवितरण यासाठी सहाय्यक संचालक आयुष, नवी मुंबई यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-एक,शासन निर्णय, वित्त 
विभाग, क्र.विअप्र/१००८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम,दिनांक 94.04.2008 मधील अनुक्रमांक २७, नियम 
क्र.१४९ अन्वये, प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या WA हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
दघ. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८१३१५५०१८६८१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHVINI ARVIND 
IOON 


M 
A S H Vi N | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=256f9c04db2775105e35722d86c 
7abf921f1e2b3ce0814ddf12f61298e6b8d 


£8, 


serialNumber=5b80e03b84ee853744d97 
398ce98dea1b571f29e3698196de1076d4 
3e3407b3b, cn=ASHVINI ARVIND MOON 


Date: 2021.08.13 17:53:01 +05'30° 


(अश्विनी मुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. वित्त विभाग (व्यय-१३)/(अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई. 
४. सहाय्यक संचालक आयुष, नवी मुंबई. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

६. अप्पर जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

७. कक्ष अधिकारी, अलेप, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई-०१. 
८. निवड नस्ती (आयु-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


